महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- नासेमं-१०२२/प्र.क्र.१२६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१६ डिसेंबर, २०२२ 


आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील तक्त्यात नमूद उप 
सचिवांची बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ येथे 
दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. उप सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा 

क्र विभाग 

Ey २ ३ SS 

q । श्रीमती उज्ज्वला सं. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य | सामान्य प्रशासन 

दांडेकर विभाग विभाग 

Q श्रीमती वर्षा मुं. भरोसे कौशल्य, रोजगार, पर्यटन व 
उद्योजकता व नाविन्यता । सांस्कृतिक कार्य 
विभाग विभाग 


२. हे आदेडा तत्काळ अंमलात येतील. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१६१७४६५०५८०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN 7 
BHIMRAO GURAV cs Sickie 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन 
विभाग/कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग/ 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. श्रीमती उज्ज्वला सं. दांडेकर, उप सचिव (विभागामार्फत) 

५. श्रीमती वर्षा मुं. भरोसे, उप सचिव (विभागामार्फत) 

६. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


